महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील जिल्हा हाल्यचिकित्सक संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांचे पदोन्नतीचे sear रद्द 
करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-१११४/प्र.क्र. १५२/भाग-२/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णाळय इमारत संकुल,१० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: ११ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा - सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१११४/प्र.क्र.१५२/सेवा-२, दि. ०९.०५.२०१८ 


शासन आदेडा - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ संवर्गातील रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ५४०० या 
वेतनश्रेणी मधील पदव्युत्तर पदवी अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जिल्हा शल्य चिकित्सक (वेतनश्रेणी रु. 
१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) या संवर्गात संदर्भिय दि. ०९.०५.२०१८ च्या शासन आदेशान्वये तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली होती. सदर पदोन्नती कौटुंबिक कारणास्तव /स्वत:च्या आजारपणास्तव रद्द 
करण्याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विनंती केली आहे. 
शल्यचिक्त्सिक संवर्गात देण्यात आलेली पदोन्नती या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


त्यानुसार खालील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जिल्हा 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम शासन आदेश दि. ९.५.२०१८ अन्वये देण्यात 
आलेल्या पदोन्नतीचे ठिकाण 
| डॉ. ज्ञानेश्वर तुकाराम दुर्भाटकर, वैद्यकीय | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय 
अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी, जि. | गंगाखेड, जि. परभणी 
सिधुदुर्ग 
२. डॉ. विजय एकनाथ गवळी, वैद्यकीय अधिकारी, | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, परांडा, 


उपजिल्हा रुग्णालय पेण, जि. रायगड 


जि. उस्मानाबाद 


यी सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्याने त्यांनी आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत 
वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ काढून घेण्यात यावा. व त्यासंबंधीचा अनुपालन 
अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश HAH: पदोन्न-१११४/प्र.क्र. १५२/भाग-२/सेवा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१०१८४२४७६२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vishnudas 11 eires rere a 
ou=Public Health Department, 
Pundlikrao See 
b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 
Ghodke Bete 20180817 या डी 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर 
५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे 
६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद 
७ उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ लातूर 
८) जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय, सिंधुदुर्ग/परभणी/रायगड/उस्मानाबाद 
९) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२ नागपूर 


१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२ नागपूर 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग/परभणी/रायगड/उस्मानाबाद 

१२) वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 

१३) वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय गंगाखेड, जि. परभणी 

१४) वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय पेण, जि. रायगड 

१५) वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय परांडा, जि. उस्मानाबाद 

१६) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१२, मंत्रालय, मुंबई 

१७) अवर सचिव (सेवा-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना ( संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई यांचेमार्फत) 
१९) निवडनस्ती (सेवा - २) 

२०) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर 


पृष्ठ २ पैकी २ 


